सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

बुधवार , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ९ , अंक १० ] 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी , विभाग भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक बीडी / भुसं / मेट्रो टप्पा क्र . ५ / कावि -२१ / २०२३ . – ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी 
यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक उजि / भुसं / ( समन्वय ) / अधिसूचना क्र . ११ ( १ ) / प्रसिध्दी / कावि ६३६/२०२३ , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११.०० 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची 
खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


भाग एक ( को . वि.पु ) - १६-१ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दीष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियामान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी , विभाग भिवंडी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

- 

जमिनीचा तपशील 

मौजे कशेळी , ता . भिवंडी , जि . ठाणे . 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 


६ 

७ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


२८ 

२ ९ 

३० 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


गावाचे नाव 
( २ ) 


कशेळी 


गट नं . / स.नं. 

( ३ ) 

९ ४ / १ 

९९ / १ 

१००/१ 

१०१/१ 

१०२ 

१०३ 

१०७ 


१०८ 

१० ९ 

११८/१ 

११८/२/३/४ 

११ ९ / १ 

११ ९ / २ 

१२०/१ 

१२०/२ 

१२१/३ 

१२१/४ 

१२६ 

१२७/१ 

१२७/५ 

१२८ 

१३०/६ 

१३०/७ 

१३०/८ 

९ ४ / २ 

९ ५ 

९ ७ 


९९ / २ 

१००/२ 

१०१/२ 

११४ 

११५/१ 

११५/२ 

११५/३ 


बाधित होणारे क्षेत्र ( हे . आर . ) 

( ४ ) 

१.५२.६० 

१.०४.७ ९ 

०.२५.५८ 

०.३ ९ .८० 

०.२२.५८ 

०.०३.३४ 

०.१०.० ९ 


०.७३.९ ८ 

०.८७.२२ 

०.०३.०७ 

०.०१.२८ 

०.०३.९९ 

०.०२.२० 

०.०६.० ९ 

०.०८.९ ० 

०.०३.४२ 

०.०५.२० 

०.७८.०२ 

०.०१.०० 

०.०५.६ ९ 

०.००.१ ९ 

०.०२.२० 

०.००.४३ 

०.०२.०५ 

०.१६.७० 

०.६३.४७ 

०.००.५४ 


०.१५.२२ 

०.००.४० 

०.१०.१० 

०.००.१ ९ 

०.०१.८० 

०.००.५० 

०.००.९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

बाधित होणारे क्षेत्र ( हे . आर . ) 

( ३ ) 

०.००.२० 

०.००.४३ 

०.००.४० 

०.०२.०० 

०.०१.३२ 

०.००.१२ 

०.००.३० 

०.००.५० 

०.०१.४३ 

०.००.३० 

०.०१.५१ 

०.०३.३३ 

०.० ९ .७४ 

०.००.३० 

०.००.२० 

०.११.३३ 

०.००.६८ 

०.०३.१३ 

०.००.५० 

०.० ९ .२० 

०.०५.३४ 

०.०५.६५ 

८.११.४४ 


अ.क्र . 

( १ ) 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 

४२ 


४३ 


४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे वर्णन 


गावाचे नाव 
( २ ) 


कशेळी 


समाजाला होणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार पायाभूत 
सुविधा , सोयी सुविधा 


याबाबत व इतर लाभा 
संबंधात ) . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) १६-१अ 


गट नं . / स.नं. 

( ३ ) 

११६/१ 

११६/२ 

११६/३ 


११६/४ 

११६/५ 

११६/६ 

११७ 

११ ९ / ३ 


११ ९ / ४ 


१२१ / ६ + ७ / ब 

१२१/८ 

१२१/२ 

१२७/७ 

१३०/१ 

१३०/५ 

१३४/१ 

२१७ / पै 


एकूण 


अनुसूची- दोन 

- 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


m 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा - ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन प्रकल्प . 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा - ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन या प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील ०१ गाव समाविष्ट 
आहे . त्या गावातील अंदाजित एकूण क्षेत्र ८.११.४४ हे . आर . आहे . 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा - ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन या प्रकल्पाचे बांधकाम करणे , त्याचा वापर करणे व देखभाल करणे 
याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार 
रोजगाराच्या संधी मिळतील . 


तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि 
सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी 
अभिप्रेत आहेत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कारणे 

प्रकल्पाचे बांधकाम 

प्रकल्पाचे परिचालन 

प्रकल्पाची देखभाल 

या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


ब . 


मौजे कशेळी , ता . भिवंडी , जि . ठाणे संपादित क्षेत्र ८.११.४४ हे . आर जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई 
मेट्रो टप्पा - ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन प्रकल्पसाठी संपादन होत आहे . 


अ . क्र . 

१ 

२ 

३ 


क . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा तपशील 


अ . क्र . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , भिवंडी , विभाग भिवंडी 

अधिकाऱ्याचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


भिवंडी , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्त 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


उपविभागीय अधिकारी भिवंडी , विभाग भिवंडी एस . टी . स्टँड समोर , 
आग्रा रोड , भिवंडी , जिल्हा ठाणे पिन कोड नंबर ४२१३०२ . 
भूसंपादन व पुनर्वसन , पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ३ ( G ) मधील 
अधिकाराचा वापर करून सदर गावातील जमीन भूसंपादीत करणेकामी 
भूसंपादन अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी म्हणून आपली नियुक्ती करणेत 
येत आहे . 


अमित सानप , 
उपविभागीय अधिकारी , 

भिवंडी , विभाग भिवंडी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

SUB DIVISIONAL OFFICER , BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 


NOTIFICATION 

Whereas , the Sub Divisional Officer , Bhiwandi Division being an appropriate Government 
has , vide Notification No.Bd/LAQ/Metro-5/ 636/2022 , Dated 17/11/2022 ( hereinafter referred to as 
" the said notification " ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( hereinafter " the said act " ) and thereby 
notified that land more particularly described in Schedule I appended hereto is required or likely to 
be required for a public purpose more particularly specified in Scheduled II ; 


And whereas , the Collector of Thane ( District ) , is satisfied , after considering the report , if 
any made under sub - section ( 2 ) 15 , that the said land is needed to be acquired for the said public 
purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of sub - section ( 1 ) section 19 of the 
said Act , that the said land is needed for the said public purpose ; 


And whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III is 
identified as the " resettlement area " for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected 
families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule IV ; 


And whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Sub Divisional Officer , Bhiwandi Division . Dist . Thane to perform 
the functions of a Collector under the said Act . 


Sr. No. 
( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Ģ 


Schedule - I 

Description of Land 

Name of the Village Kasheli , Taluka- Bhiwandi , District- Thane 


Village 
( 2 ) 

Kasheli 


Survey or Gat No. 
( 3 ) 

94/1 

99/1 

100/1 

101/1 

102 

103 

107 

108 

109 

118/1 

118/2/3/4 

119/1 

119/2 

120/1 

120/2 

121/3 


Approximate Area Hector 
( 4 ) 

1.52.60 

1.04.79 

0.25.58 

0.39.80 

0.22.58 

0.03.34 

0.10.09 

0.73.98 

0.87.22 

0.03.07 

0.01.28 

0.03.99 

0.02.20 

0.06.09 

0.08.90 

0.03.42 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

Sr. No. 

Survey or Gat No. 
( 3 ) 

Approximate Area Hector 

( 1 ) 

( 4 ) 

17 

121/4 

0.05.20 

18 

126 

0.78.02 

19 

127/1 

0.01.00 

20 

127/5 

0.05.69 

21 

128 

0.00.19 

22 

130/6 

0.02.20 

23 

130/7 

0.00.43 

24 

130/8 

0.02.05 

25 

94/2 

0.16.70 

26 

95 

0.63.47 

27 

97 

0.00.54 

28 

99/2 

0.15.22 

29 

100/2 

0.00.40 

30 

101/2 

0.10.10 

31 

114 

0.00.19 

32 

115/1 

0.01.80 

33 

115/2 

0.00.50 

34 

115/3 

0.00.90 

35 

116/1 

0.00.20 

36 

116/2 

0.00.43 

0.00.40 

0.02.00 

0.01.32 

0.00.12 

0.00.30 

0.00.50 

0.01.43 

0.00.30 

0.01.51 

0.03.33 

0.09.74 

0.00.30 

0.00.20 


37 


38 

39 

40 

41 


42 


43 


44 

45 

46 


Village 
( 2 ) 

Kasheli 


116/3 


116/4 

116/5 

116/6 

117 


119/3 


119/4 


121 / 6 + 7 / B 

121/8 

121/2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

Survey or Gat No. 
( 3 ) 

Approximate Area Hector 
( 4 ) 

127/7 

0.11.33 

130/1 

0.00.68 

130/5 

0.03.13 

134/1 

0.00.50 

0.09.20 

0.05.34 

0.05.65 

8.11.44 


Sr. No. 

( 1 ) 

47 

48 

49 

50 


51 


Name of the Project 


Village 
( 2 ) 

Kasheli 


Total 


Description of Project Work 


Schedule - II 

Statement on the nature of public purpose 


Benefits to the Society ( Regarding 
economic , employment , 
infrastructure , amenities and 
other benefits Schedule III 
the reasons necessitating the 
displacement of the affected 
persons Schedule ) 


217 / P 


23 


Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority Metro 5 ( Thane – Bhiwandi – Kalyan ) Car Depot 


Sr. No. 

1 


Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority Metro 5 ( Thane - Bhiwandi - Kalyan ) . Project District 
Thane , Taluka Bhiwandi in Village Kasheli and Total Acquire 
Area 8.11.44 Hector 


Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority Metro Step 5 ( Thane - Bhiwandi - Kalyan ) . Authority 
for construction , use and maintenance of infrastructure , 
employment opportunities are going to be available . As per 
prevailing rules . Also the project will develop in passenger traffic , 
safe and fast and save Traveling Expense and Time . 


७ 


Schedule - III 


Causes 

Project Construction 
Project Operation 
Project Maintenance 


Schedule - IV 


Details of rehabilitation and resettlement plan Kasheli , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane area 
8.11.44 H.R. land Mumbai Metropolitan Region Development Authority Acquisition project for Car 
Depot for Mumbai Metro Phase - 5 ( Thane - Bhiwandi - Kalyan ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १५ , २०२३ / माघ २६ , शके १ ९ ४४ 

Schedule - V 

Details of the appointed administrator 


Sr. No. 


B 


C 


Administrator Appointed as To do 
Designation of the officer who came 
Administrator 


Office Address 


Details of the Notification by which 
the administrator has been appointed 


Bhiwandi , 

Date 14th February 2023 . 


Sub - Divisional Officer , Bhiwandi , 


Division Bhiwandi 


Sub - Divisional Officer , Bhiwandi , Division 
Bhiwandi Near bus stand , Agra Road 
Bhiwandi , District Thane , Pin Code 
No. 421302 . 


The Right to Fair Compensation and 
transparency in land Acquisition , 
Rehabilitation and resettlement Act , 2013 . 


AMIT SANAP , 
Sub - Divisional Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


